महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाच्या प्रवास सवलत मूल्याची 
प्रतिपूर्ती गृह (परिवहन) विभागामार्फत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०८१५/प्र.क्र.५५०/परि-१ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०१६. 
वाचा :- 
. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एसटीसी-३४००/६३१/सीआर-३१/परि-१, दि. २०.०६.२०००. 
. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एसटीसी-३४०१/सीआर-४२/भाग-१/परि-१,दि. ०५.१२.२००५. 
. शासन निर्णय गृह विभाग क्र. एसटीसी-३४०५/प्र.क्र.५११५/परि-१, दि.२६.०७.२००६. 
. शासन निर्णय गृह विभाग क्र. एसटीसी-०११३/प्र.क्र.१०३/परि-१, दि.१०.०२.२०१४. 


ae) 


9८ AV A 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाद्वारा राज्यातील जनतेस मुख्यत: ग्रामीण भागात 
नियमित प्रवासी वाहतुकीची सेवा देण्यात येत असून राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेल्या आदेशानुसार 
महामंडळाकडून विविध प्रवासी वर्गाला प्रवासी भाडयात सवलती देण्यात आल्या आहेत. सदर प्रवास 
सवलत योजनांचा आर्थिक खर्च सुरुवातीस राज्य परिवहन महामंडळामार्फत करण्यात येत होता. 
त्यानंतर प्रवासी सवळत योजनांवरील खर्चाच्या रक्कमेत मोठया प्रमाणात वाढ झाल्याने सन १९९७-९८ 
पासून विविध प्रवासी सवळत योजनांवरील खर्चाची प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यास सुरुवात झाली 
त्यावेळी सदर खर्चाची प्रतिपूर्ती गृह (परिवहन) विभागामार्फत करण्यात येत होती. त्यानंतर दिनांक ५ 
डिसेंबर, २००५ चे शासन निर्णयान्वये राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसप्रवास भाडयात विविध 
सामाजिक घटकांना दिलेल्या प्रवास सवलत मूल्याची प्रतिपूर्ती संबंधित विभागांनी करण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला. तथापि, सदर निर्णयात बदल करुन पूर्वीप्रमाणेच गृह (परिवहन) विभागामार्फत प्राप्त 
करातून पुस्तकी समायोजनाव्दारे राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास प्रवास सवलत मूल्याची रक्‍कम 
देण्याचा निर्णय दि. २६/०७/२००६ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आणि तेव्हापासून सदर 
निर्णयाप्रमाणे महामंडळास प्रवास सवलत मुल्याची रक्‍कम अदा करण्यात येत होती. त्यानंतर 
दि.१०/०२/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१ एप्रिळ, २०१४ पासून प्रवास सवलत मुल्याची प्रतिपूर्ती 
सवलती देणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय विभागांनी करावी. तसेच एखादया प्रवास सवलत योजनेमध्ये 
फेरफार करणे, सुधारणा करणे, योजना बंद करणे अथवा नविन प्रवास सवलत योजना सुरु करण्याचा 
धोरणात्मक निर्णय संबंधित प्रशासकीय विभागाने घ्यावा, असे आदेश सदर शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आले होते. तथापि, सदर आदेशानुसार दि.१ एप्रिल, २०१४ पासून संबंधित प्रशासकीय विभाग हे राज्य 
मार्ग परिवहन महामंडळास प्रवास सवलत मूल्याची प्रतिपूर्ती करु हाकलेले नाहीत म्हणून सदर खर्चाची 
प्रतिपूर्ती गृह (परिवहन) विभागाने करावी. तसेच, अशा योजनांबाबतचे अधिकार म्हणजे एखादया प्रवास 
सवलत योजनेमध्ये फेरफार करणे, सुधारणा करणे, योजना बंद करणे अथवा नविन प्रवास सवळत 
योजना सुरु करणे इ. बाबतचे अधिकार गृह (परिवहन) विभागास देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.एसटीसी-०८१५/प्र.क्र.५५०/परि-१, दिनांक २५ .02.209§. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाद्वारा विविध प्रवासी वर्गाला प्रवासी भाडयात सवलती 
देण्यात आल्या आहेत, अशा योजनांबाबतचे अधिकार म्हणजे एखादया प्रवास सवलत योजनेमध्ये 
फेरफार करणे, सुधारणा करणे, योजना बंद करणे अथवा नविन प्रवास सवलत योजना सुरु करणे 
इ.बाबतचे अधिकार गृह (परिवहन) विभागास राहतील तसेच विविध प्रवास सवलत योजनांवरील 
खर्चाची प्रतिपूर्ती दि.१ एप्रिळ, २०१६ पासून गृह (परिवहन) विभागामार्फत करण्यात येईल. 


२. Bare निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १२/१४६१ दि.१९/१/२०१६ 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०/साउ दि.१०/२/२०१६ अन्वये दिलेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०२२४१०४७०९४४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VUAY SATBIR situa 
SINGH Date: 2016.02.25 15:59:00 +0530 
( डॉ.विजय सतबीर सिंघ) 
प्रधान सचिव, गृह (परिवहन) विभाग 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

५. मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

७. मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
८. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
९. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खासगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
१०.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१३.प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.एसटीसी-०८१५/प्र.क्र.५५०/परि-१, दिनांक २५ .02.209§. 


१६.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (स्वातंत्र्य सैनिक), मंत्रालय, मुंबई. 

१९.सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (मा. व ज.), मंत्रालय, मुंबई. 

२०.सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

२१.सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२२.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
२३.परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२४. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
२५. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

२६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२७.निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई. 

२८. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
२९.नियोजन विभाग कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३०.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
३१.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
३२.संबधित मंत्रालयीन विभाग. 

३३.निवडनस्ती/परिवहन-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


